अन्न व औषध प्रशासन, मुंबई या कार्यालयात 
एसएमएस सुविधेवरील खर्चास प्रशासकीय मंजूरी 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०१८/प्र.क्र.५५/औषधे-२ 
गो. ते.रुग्णालय, आवार इमारत, ९ वा मजला, 
लो. टिळक मार्ग, HATHA, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा :- 


१) आयुक्‍त, अन्न व औषध प्रशासन, मुंबई यांचे पत्र क्र.रवका/९॥७/१९४-१८/३अ,दि.०५.०७.२०१८ 


२) आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, मुंबई यांचे पत्र क्र.रवका/९॥७/१२७-१८/३अ,दि.१९.०८.२०१८ 


प्रस्तावना :- 


आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, मुंबई कार्यालयामार्फत औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० 


व त्या अंतर्गत नियम १९४५ हा कायदा राबविण्यात येत आहे. WAAAY Daily Selling License व 


Manufacturing Licenses चे काम पुर्णत: ऑनलाईन झालेले आहे. लोकसेवा हमी कायदाचा तरतूदीनुसार 


औषधी विक्रेते/उत्पादक अर्जदाराने ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर त्याला दिला जाणारा युझर आयडी व 


पासवर्ड तसेच अन्य कार्यवाही एसएमएस द्वारे कळविण्यात येते. त्याकरीता केंद्र शासनाच्या National 


Informatics Centre (NIC) गुजरात यांचेशी प्रशासनाने संपर्क साधून XLN INDIA ही एसएमएस सुविधा तयार 


केली आहे. सदर एसएमएस सुविधेकरीता दिनांक 09.90.2094 ते दिनांक ३१.०३.२०१६ आणि दिनांक 


०१.०६.२०१७ ते दिनांक ३०.०६.२०१८ या कालावधीमध्ये आलेल्या रु.४४,२६७/- इतक्या खर्चास प्रशासकीय 


मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, मुंबई यांच्या कार्यालयातील दिनांक 09.90.2094 ते दिनांक 


३१.०३.२०१६ आणि दिनांक ०१.०६.२०१७ ते दिनांक ३०.०६.२०१८ या कालावधीतील एसएमएस सुविधेसाठी 


आलेल्या रु.४४,२६७/- (अक्षरी रु.चव्वेचाळीस हजार दोनशे सदुसष्ट फक्त) इतक्या खर्चास प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक : बजेट-२०१८/प्र.क्र.५५/औषधे-२ 


२. प्रस्तूत प्रकरणी उपरोक्तप्रमाणे येणारा खर्च सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून 


भागविण्यात यावा व तो मुख्य लेखाशिर्ष, “मागणी क्र.एस-१ वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य, (१०४)-औषध नियंत्रण, (०१) (०१)- 


अन्न व औषध प्रशासन (०१) (१७) संगणक खर्च (२२१०२७२१), योजनेत्तर" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक विअप्र/२०१२/प्र.क्र.३3०/२०१३/विनियम,भाग-२, 


दिनांक १७.०४.२०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला उपविभाग चार अ.क्र.११ नुसार 


प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 


क्र.१२२/२०१८/साप्रवि-३९, दिनांक २०.०८.२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


oe सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२४१५३६५९३०१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


M A H AJ A N Digitally signed by MAHAJAN HEMANT ANANT 
f hh 


Medical Education and Drug Department, 
ICode=400001 


p t=Maharash 
2.5.4.20=18b72890e049ba3219e993bae40e4fae8 
7fba1 6fd8c92cbf7f96107d9c100ae1 

ia ber=4146b85aaa58555e80c9d75a2abi 
23b993e46df208b0b469f1b74670dc22d7f 


ANANT CHARAN HEMANT ANAT 
(हेमंत महाजन) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (२ प्रति) 

२. महालेखापाल-महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. संबंधित निवासी कोषागार अधिकारी. 

५. उपसचिव (अलेप), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. वित्त विभाग (विनियम/व्यय-१३). 

७. निवड नस्ती, औषधे-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


